सह संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र.औसुवआ-०५२१/प्र.क्र.9६/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०२१. 


वाचाः- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय,क्र.संकीर्ण-१२१४/प्र.क्र.७४/ 
कामगार-१, दि.०५.०२.२०१५. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र. २०/कार्या-१२, 
दि. ०९/०७/२०२१. 


आदेठा : 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य Cae, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खालील सह 
संचालकांची, पुढीलप्रमाणे बदली करण्यात येत आहे- 


उप संचालकांचे नाव कार्यरत ठिकाण बदली नंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
ae wt 


२. | श्री.मु.र. पाटील रायगड नाशिक 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांनी, 


उपरोक्त सह संचालकांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करुन, त्यांना त्यांच्या 
बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या सूचना द्याव्यात. संचालकांनी याबाबतचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा. उपरोक्त सर्व सह संचालकांनी, कार्यमुक्‍तीनंतर तातडीने बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 


३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५"मधील कलम ४ व कलम ६च्या परंतुकामधील तरतूदीन्वये 
सक्षम प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन या बदल्या करण्यात येत 
आहेत. 


४. उपरोक्त अ.क्र.३ येथील नमूद शासन निर्णयातील मुद्या क्र.९ नुसार, उपरोक्‍त सह संचालकांनी 
त्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्याची दक्षता 
घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीच्या पदावर रुजु न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः औसुव आ-०५२१/प्र.क्र.9६/कामगार-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०७३०१७१७२५३८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
MEGHASHYAM 
BHIVA NAWAR Soe MASAMI 

(मेघःऱयाम नवार) 

कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 


प्रति, 


) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, मुंबई. 

) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, मुंबई व रायगड. 

) 

) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व संबंधित सह संचाळक (द्वारा संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचाळनालय, 
मुंबई.) 

) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

८) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


